स्वीयेतर सेवेत असलेल्या शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत द्यावयाचे मासिक 
निवृत्तिवेतन अंशदान / रजा वेतन अंशदान. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : स्वीयेसे-२०२४/प्र.क्र.०१/सेवा-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा : १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पीईएन-१०८२/ प्र.क्र.१४३४/ 
एसईआर-८, दिनांक ०१ ऑक्टोबर, १९८३ 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : स्वीयेसे- १०८९/प्र.क्र.२६२/सेवा-२, 
दिनांक ८ मे, १९९० 

3) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : स्वीयेसे- २००९/प्र.क्र.४७/सेवा-६, 
दिनांक २५ जानेवारी, २०१० 

४) शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक : वेपुर २०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, 
दिनांक ३० जानेवारी, २०१९. 


शासन निर्णय 


शासकीय कर्मचारी क्रियाशील स्वीयेतर सेवेत असताना त्यासंबंधात द्याव्या लागणाऱ्या निवृत्तिवेतनाच्या 
अंशदानाचे दर व रजा वेतनाचे अंशदानाचे दर महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि 
निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या परिशिष्ट-चारच्या 
नियम ६ मधील पोटनियम (१) व (२) मधील तक्त्यात विहित करण्यात आले आहेत. राज्य शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक : वेपुर २०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, दिनांक ३० 
जानेवारी, २०१९ अन्वये दिनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित करण्यात आल्या आहेत. या 
वस्तुस्थितीमुळे व त्यानंतर इतर अनेक बदल घडून आल्याने क्रियाशील स्वीयेतर सेवेतील शासकीय 
कर्मचार्‍यांच्या त्या कालावधीसाठी द्याव्या लागणाऱ्या निवृत्तिवेतनाच्या व रजा वेतनाच्या मासिक अंडादानाच्या 
दरांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या काही काळ विचाराधीन होता. 


२. शासनाने आता याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतले आहेत :- 


(१) क्रियाशील स्वीयेतर सेवेतील शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बाबत मासिक रजा वेतन अंशदान व 
निवृत्तिवेतन अंशदानाच्या परिगणनेसाठी “ वेतन ” या संज्ञेचा अर्थ महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 
२०१९ मधील नियम ३ (१२) मध्ये दिलेल्या मूळ वेतनाच्या व्याख्येनुसार राहील. 


(२) शासकीय कर्मचाऱ्यांचे क्रियाशील स्वीयेतर सेवेच्या कालखंडात देय होणारे निवृत्तिवेतनाचे 
अंशदान, महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या परिशिष्ट- चार मधीळ नियम ६ च्या पोटनियम (१) मध्ये 
प्रस्तावनेतील शासन निर्णय, दिनांक ०१.१०.१९८३ अन्वये विहित केलेल्या तक्त्यात नमूद केलेल्या दराने, 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वीयेसे-२०२४/प्र.क्र.०१/सेवा-६ 


कर्मचारी स्वीयेतर सेवेत जाताना तो धारण करीत असलेल्या पदाचे सध्याचे सुधारित वेतनश्रेणीतील वेतन 
अथवा स्वीयेतर सेवेत असताना त्याला एखाद्या पदावर “प्रपत्र पदोन्नती” देण्यात आली असेल तर त्या पदाच्या 
सुधारित वेतनश्रेणीत निश्चित करण्यात येणारे वेतन लक्षात घेऊन, त्याप्रमाणे पूर्वीप्रमाणेच परिगणित करण्यात 
यावे. 


३) क्रियाशील स्वीयेतर सेवेमध्ये असताना रजा वेतनापोटी द्यावयाच्या मासिक अंडादानाचे दर महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील 
प्रदाने) नियम, १९८१ च्या परिशिष्ट-चार मधील नियम ६ च्या पोटनियम (२) मध्ये विहित केल्यानुसार स्वीयेतर 
सेवेमध्ये मिळणाऱ्या वेतनाच्या ११% (अकरा टक्‍के) इतके राहील. 


३. सदर आदेश सुधारित वेतनश्रेणी अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक ०१ जानेवारी, 
२०१६ पासून अंमलात येतील. मात्र प्रतिनियुक्‍्तीवरील ज्या कर्मचाऱ्यांनी तसा विकल्प देऊन दिनांक ०१ 
जानेवारी, २०१६ नंतरही असुधारित वेतनश्रेणीतच वेतन घेणे चाळू ठेवले असेल त्यांच्या बाबतीत, सदर आदेशा 
त्यांच्या विकल्पानुसार त्यांनी ज्या दिनांकापासून सुधारित वेतनश्रेणीत वेतन घेणे सुरु केले असेल, त्या 
दिनांकापासून अंमलात येतील. तसेच दिनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पूर्वीपासून जे कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर होते 
व ज्यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दिनांक ०१ जानेवारी, २०१६ च्या पुढेही चाळू राहिला/वाढविण्यात 
आलेला असेल, तसेच ज्यांना यापुढे प्रतिनियुक्तीवर पाठविले जाईल, त्या सर्वांच्या बाबतीत हे आदेश लागू 
राहतील. 


8, हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२२१५०५२०११०५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VINAYAK ARVIND DHOTRE 

V | N AYA K A RVI N D DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=857ecOd4ffal 1afd448c1db99e6d5447265170ecc87e6e5c74be12 
17bec62ba9, postalCod 


DHOTRE जि डेर 
(वि. अ. धोत्रे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 
३. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 
४. मा. विरोधी पक्ष नेते, विधान सभा/विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. सर्व मंत्र्यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव व सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
८. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई . 
९. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर . 
१०. महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
११. महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
१२. महालेखापाल (वाणिज्य लेखापरीक्षा), मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वीयेसे-२०२४/प्र.क्र.०१/सेवा-६ 


१३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 

१४. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर. 
१७. संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण भवन, वाशी, नवी मुंबई. 

१८. कुलगुरु/ कुलसचिव, कृषि विद्यापीठे/बिगर कृषि विद्यापीठे. 

१९. सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक. 

२०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२१. प्रबंधक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

२२. प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

२३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

२४. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

२५. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय,मुंबई. 

२६. मुख्य माहिती आयुक्त , मुंबई. 

२७. आयुक्त, राज्य माहिती आयोग (सर्व). 

२८. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग,नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०००३२. 
२९. ग्रंथपाल,महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

30, विशोष आयुक्‍्त,नवीन महाराष्ट्र सदन,कस्तुरबा गांधी मार्ग, के.जी.मार्ग, नवी दिल्ली ११० ००१. 
३१. मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या अधिनस्त विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख. 

३२. सर्व विभागीय आयुक्त/ सर्व जिल्हाधिकारी. 

३३. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

३४. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी. 

३५. सर्व जिल्हयांचे वरिष्ठ लेखा परिक्षक (शिक्षण). 

३६. संचालक , महानगरपालिका प्रशासन, मुंबई. 

३७. बृहन्मुंबई महानगरपालिका,भविष्य निर्वाह निधी विभाग, प्रमुख लेखापाल यांचे कार्यालय, मुंबई. 
३८. सर्व आयुक्‍त महानगरपालिका /सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषद. 

३९. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग. 

४०. वित्त विभागातील सर्व कार्यासने. 

४१. निवडनस्ती (सेवा-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


